RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ७ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी ५ , २०२० / माघ १६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका. 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून 


वाचा.- ( १) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र . विकाअ -१११५ / प्र.क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 
( २) मा . पालकमंत्री, ठाणे जिल्हा यांचेकडील पत्र क्र.मंत्री / सा.बां . ( सा.ऊ.)व्हीआयपी / जा.क्र .२५८३० ९ ३/ १९ , 

दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ . 
( ३ ) मा . पालकमंत्री, ठाणे जिल्हा यांचेकडील पत्र क्र . मंत्री/ सा.बां . ( सा.ऊ.) सा.आ . व कु.क. / व्ही.आय.पी./ नोट / ३७०१८१७ /१९ 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ . 
( ४ ) मा . उप सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे या कार्यालयाकडील पाठविलेले पत्र क्र.गृह / क .१ / टे.३ /विकाअ / कावि -१५ / 

१९ दि .०६ / ०३ / २०१९ व या कार्याकडील पत्र क्र.गृह / क.१./टे.५ /विकाअ/ कावि -९९ ८२ दि . ०३/ ०६ / २०१९ . 
( ५ ) मा . अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र.विकाअ-१११ ९ /१५१,२४०,२४२ /प्र.क्र .५३/ ५ 

दि . २ ९ / ०८ / २०१ ९ . 
क्रमांक गृह / क -१ / टे-३ /विकाअ/ कावि -३५७५१ ( २७ )/ २०१९ . -उपोद्घातातील शासन निर्णय अ.क्र . १ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , श्री . राजेश ज. नार्वेकर , जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील मा . पालकमंत्री यांचेकडून उपोद्घातातील क्र . २ अन्वयेशिफारस प्राप्त झालेल्या एकूण २७ उमेदवारांची ठाणे जिल्ह्याचे 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून उपोद्घातातील क्र . ४ अन्वये नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्यापासून ५ 
वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासन / जिल्हादंडाधिकारी ठाणे यांस 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम.- विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे” काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच उपोद्घातातील शासन निर्णयामधील परिशिष्ट “५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर 
न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन 
करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा- या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०२० / माघ १६, शके १९ ४१ 


४ . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

३ . विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिका-याला कोणतेही मानधन अथवा 
वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर, कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिका-याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. नियुक्तीचा कालावधी 
संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिका- याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याचेविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांनी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा . 

अनुसूची 


५ . 


वर्ष 


शासन 


निर्णया 


आधारकार्ड नंबर 


अर्जदाराचे नाव 


स्थायी पत्ता 


नुसार 
जिल्हा 
क्रमांक 


जिल्हा 

धिकारी पालकमंत्री 
अ.क्र . कार्यालया- यांचेकडील 

कडील यादीमधील 

क्रमांक क्रमांक 
( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


२०१९ 


२१ 


६०३४८८०५०१२२ 


१२७४ 


१ 


१ 


श्री . विनय अंबादास डांगे 


~ 


२०१९ 


२१ 


९ ७३ ९ ४०७७०१६३ 


१२७५ 


२ 


श्री . शर्मा जयप्रकाश श्रीराम 


रा . ३०२, गुरुविजय को - ऑप. सोसायटी, 
राजुनगर , ठाकुर्लीचर्चमागे, डोंबिवली (प.). 
रा.९ / आराधना को . हौ.सो.शिवाजी पथ 
क्र .१ , रागाई मंदिराजवळ , राजुनगर , 
डोंबिवली ( प .) जि . ठाणे . 


२०१ ९ 


२१ 


६३ ९ २३०८७१ ९ ४६ 


१२७६ 


३ 


३ 


श्री . मंगेश मनोहर तावडे 


रा . सी / ४१३ , श्री . गोपिनाथ को.ऑ.हौ.सो. 
गोपीनाथ चौक , देवीचा पाडा , डोंबिवली ( प.). 


२०१ ९ 


२१ 


८८१६३७३०१३४२ 


१२७७ 


४ 


४ 


- 


२०१ ९ 


२१ 


५ ९९ ०१०२०७७ ९ ७ 


१२७८ 


५ 


५ 


२०१ ९ 


२१ 


३५०४२३५३८०५५ 


१२७ ९ 


६ 


६ 


२०१९ 


२१ 


९ ५३१७५५१ ९ ८६५ 


१२८० 


श्री . भरत बालचंद्र साबळे ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतपेढी चाळ , 

रामचंद्र नगर , नं . ३, वैतीवाडी, पो . वागळे 

इस्टेट , ठाणे ( प .). 
श्री . धनंजय अनंत कुलकर्णी रा .३, निवदिपज्योत , टिळकनगर ,टिळक 

नगर शाळेजवळ , डोंबिवली पूर्व. 
श्री . विनायक तानाजी रा . विनायक निवास खंबाळपाडा , 
गायकवाड . 

कांचनगाव , डोंबिवली ( पू.). 
श्री . गडा विशाल खुशालभाई रा. १०१, जवेरचंद स्मृति पाथी रोड, 

गोग्रासवाडी , डोंबिवली (पू.). 
श्री. संतोष चिंतामणी आठवले रा . सी -७०१, साकार रेसिडेन्सी , गोग्रासवाडी , 

पाथर्ली रोड , श्री . मंगलकार्यालय समोर , 

डोंबिवली पूर्व. 
श्री . अरविंद देवजी शाह रा. बी -१०, यशोदिप सो ., गोपाळनगर, नं . २ , 

डोंबिवली पूर्व. 
श्री . मितेश चंद्रशेखर पेनकर रा. पांडुरंग निवास , कल्याण रोड, 

जानकी हॉटेल , गोपाळनगर ,टिळकनगर , 
डोंबिवली पूर्व. 


- 


२०१ ९ 


२१ 


९ ७७२ ९ २१५ ९ ६४६ 


१२८१ 


८ 


८ 


२०१ ९ 


२१ 


३८१२२३८ ९ ५८७३ 


१२८२ 


२०१९ 


२१ 


४६२८३०३५४१७४ 


१२८३ 


१० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०२०/ माघ १६ , शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ८ ) 


२०१९ 


२१ 


३७५३२९ ३१०४४१ 


१२८४ 


११ 


२०१९ 


२१ 


७ ९३७५०३०४९९ ५ 


१२८५ 


२०१ ९ 


२१ 


८४०७३९ ७१० ९ २५ 


१२८६ 


२ 


२०१९ 


२१ 


३४८ ९ ४४२७६१८१ 


१२८७ 


२०१ ९ 


२१ 


२००५७०६७१५०७ 


१२८८ 


४ 


४ 


२०१ ९ 


२१ 


८६०३९९१२७५२५ 


१२८ ९ 


५ 


२०१ ९ 


२१ 


९ ५२४१० ९ २ ९ ३१२ 


१२९ ० 


२०१ ९ 


२१ 


२४८८१७५६७७३८ 


१२९ १ 


२०१९ 


२१ 


७३ ९ ७ ९९०४३ ९ ०७ 


१२ ९ २ 


८ 


११ श्री . अजित रामदास डबरे मु . जांभळे, ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे. 
१ श्री . गणेश आत्माराम भालेकर रा. ६२२, गुरुकृपा चाळ, घोलाईनगर , 

कळवा पूर्व. 
२ श्री . अक्षय अनिल बिरवटकर रा. डी -३०१, श्री . चैतन्य को.ऑप. हौ.सो. , 

३ रा मजला, खारिगाव, कळवा, ठाणे . 
श्री . राजित राम तिवारी रा. ४० ९ , मनी अपार्टमेंट, पडवळनगर , 

वागळे इस्टेट , ठाणे. 
श्री . विजय बचाराम रेडेकर रा. रुम नं . अ-९, गोकुळनगर , 

जुना आग्रा रोड , ठाणे ( प.). 
श्रीम . निता विनोद पाटील रा . ६०१, श्री . साई दिप अपार्टमेंट, भगीरथी 

बंगल्याजवळ , भुसार आळी, कळवा, ठाणे . 
६ श्रीम. सुगंधा सुनिल साळवी रा. शशिकला अपार्टमेंट , १ ला माळा, 

रुम नं . ४ , कळवा स्टेशन रोड, ठाणे . 
श्री . मंगेश प्रभाकर ओक रा. ३०१, मिना अॅव्हॅन्यु, संभाजीपंथ , 

विष्णूनगर, नौपाडा ठाणे (प.). 
८ श्रीम. डॉ . समीरा समिर भारती पी -२०३, गजराज सोसायटी, 

कोपरी , ठाणे ( पूर्व). 
श्री . दिलीप अजाबराव कंकाळे रा. बी -२ / ५०४, साकेत कॉम्प्लेक्स , 

माजिवाडा रोड, ठाणे ( प .). 
श्रीम . जयश्री शरद बिराजदार रा. रुम नं . बंधुप्रेम बिल्डिंग , 

कोळीवाडा, २ री राबोडी, ठाणे . 
११ श्री . प्रसाद धोंडु महाकाळ रा . ७०४ , 

डेफोडिल 

सदगुरु 

मंगला हायस्कुलजवळ , कोपरी, ठाणे. 
१२ श्रीम . विद्या प्रशांत कदम 

रा. २/२, देवेंदु कॉ.ऑप. हौ.सो., मिठबंदर 

रोड, सिद्धिविनायक मंदिराजवळ , कोपरी, ठाणे . 
१३ श्री. सुनिल ज्ञानदेव नलावडे रु . नं .१० ,मार्क्सनगर आबे घेसाळ तलाव , 

राबोडी-१, ठाणे ( पश्चिम ) . 
श्री . मोरेश्वर युवराज बनसोडे रा. धनावडे चाळ , प्रताप सिनेमाजवळ , 

ब्युटी पॉवर लॉन्ड्रीजवळ, खोपट , ठाणे. 
१५ श्री . तेजस सखाराम चंद्रमोरे रा . चाळ नं .६ , रुम नं . ११ , 

महात्मा फुलेनगर , सुकूर पार्कजवळ , 

कळवा, ( प. ) . 
१६ श्री . प्रशांत मोहन तळवडेकर रा . अ-२, ४०१, केशव हाईटस् , ९ ० फिट 

रोड, परसिकनगर, कळवा (प .), ठाणे . 


२०१ ९ 


२१ 


६८२०५५६१६ ९ ४ 


१२९ ३ 


९ 


९ 


२०१९ 


२१ 


४०८५२७६ ९ ०७८७ 


१२९ ४ 


१० 


२०१ ९ 


२१ 


९ ८०६८३३५०७६८ 


१२९ ५ 


११ 


गार्डन , 


२०१९ 


२१ 


४६ ९ ७५६२३२३५६ 


१२ ९ ६ 


१२ 


२०१ ९ 


२१ ५५२७२२५७४३ ९ २ 


१२ ९ ७ 


१३ 


२०१ ९ 


२१ 


५१३२२ ९ ५२६६६४ 


१२९ ८ 


१४ 


१४ 


२०१ ९ 


२१ 


९ ६०६८४०२०८३४ 


१२ ९९ 


१५ 


२०१९ 


२१ 


९ ४१७८१८२४४६१ 


१३०० 


१६ 


ठाणे , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० . 


राजेश ज . नार्वेकर, 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


